महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापना करण्यासाठी 
स्थापित नागरी सेवा मंडळ समितीच्या पुर्नरचनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.१४०/१५ Bt 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, 

दिनांक ३१/०१/२०१४ 

२) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग,क्र.आकृवि-१२१४/प्र.क्र.८८/१५ अ, 
दिनांक ०५/०५/२०१४ 

३) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग,क्र.आकृवि-१२१४/प्र.क्र.४२७/१५ अ, 
दिनांक २२/०४/२०१६ 

४) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग,क्र.आकृवि-१२१६/प्र.क्र.१२५/१५ अ, 
दिनांक १९/०५/२०१६ 


शासन Sear :- 

संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ संवर्गातील कृषि संचालक, कृषि 
सह संचालक व अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/पदस्थापना बाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) ची स्थापना करण्यात आली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भ क्र.२ येथील आदेश रद्द करण्यात येत असून, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन नागरी सेवा मंडळ (१) ची 
पुनर्रचना खालीलप्रमाणे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


नागरी सेवा मंडळ (१) 
वि अप्पर मुख्य सचिव (कृषि)/प्रधान सचिव / सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, | अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई 
२ | अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सहकार), सहकार, पणन व | सदस्य 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३ | आयुक्त (कृषि) सदस्य 


२. तसेच संदर्भ wy येथील आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ संवर्गातील कृषि उप 
संचालक/ उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब आणि सामान्य राज्य सेवा, 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सरळसेवेने / पदोन्नतीने नियुक्‍तीने पदस्थापनेबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ -१(अ) ची स्थापना करण्यात आली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भ क्र.४ येथील आदेशा रद्द करण्यात येत असून, संदर्भ क्र.१ व ३ येथील 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.१४०/१५ अ 


शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन नागरी सेवा मंडळ -१ (अ) ची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


नागरी सेवा मंडळ - १ (31) 


ca आयुक्त (कृषि) अध्यक्ष 

२ | सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

३ | सह/उप सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३. नागरी सेवा मंडळ -१व नागरी सेवा मंडळ - १ (अ) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
अस्तित्वात येईल. 
४. सदर शासन Aes महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०४१७३०१२१००१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


०८ AV AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Amol Nilakanth 
Sakharkar 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. सह सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ट्र CC AN A 


0 © 


. मा.मंत्री (फलोत्पादन), यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन), यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. कृषि संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
. निवड नस्ती /१५अ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


